आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता केंद्र 
पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया 
उद्योग योजनेसाठी निधी वितरण. 

(राज्य हिस्सा - २४०१ बी ३६६) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.७/कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: - ०६ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ व 
दि.०८.०३.२०२३. 
२) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.७कार्या-६, दि.७.१२.२०२२. 
३) कृषी व पदुम विभागाची नस्ती क्र.प्रअयो-२०२२/प्र.क्र.१७४ (भाग-१/९-ओ. 


प्रस्तावना :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी व पदुम विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग या योजनेच्या राज्य हिऱड्यासाठी 
रु.५०.५५ लाख इतका निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीत तरतुदींतून वितरीत 
करण्याबाबत संदर्भ क्र.३ अन्वये वित्त विभागास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास 
वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष, २४०१- पीक संवर्धन 
या मुख्य लेखाशीर्षाखाली वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न 
प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या राज्य हिऱड्यासाठी रु.५०.५५ लाख इतका निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून पुढीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष व बाब सन २०२२-२३ सदर शासन 
राज्य हिस्सा मधील निर्णयान्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पीत करण्यात येत 
तरतूद असलेला निधी 
शिळ का २ ३ ॥-_ as ५ 
प्रधानमंत्री सूक्ष्म २४०१ बी ३६६ 33, 240,00 ५०.५५ 
अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्य हिस्सा अर्थसहाय्य 
(४० टक्के) 
एकूण २५०.०० ५०.५५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु. ५०.५५ लाख (अक्षरी रुपये पन्नास लाख पंचावन्न हजार फक्त) इतका 
निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, कृषी व पदुम विभाग यांना अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना विभागप्रमुख / नियंत्रण अधिकारी यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२३ च्या शासन परिपत्रकांतील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
ळेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना 
बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन झासनाला 
आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


६. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात 
आणि आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात मात्र फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३७-२०२३/व्यय-१४, 
दि.१४.०२.२०२३ अन्वये दिलेल्या मंजुरीस अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२७१३०१४५४२२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार TATA, = RAJENDRA 


DEVARAM 
BHAWARI 


(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
६. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 
७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
९. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


